दूधगंगा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., इंदापूर 
ता.इंदापूर जि.पुणे या संघावर शासन नियुक्‍त 
अशासकीय सदस्याची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमएलके- २०१९/प्र.क्र.९६/पदुम-१० 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जुलै, २०१९ 


वाचा:- १) सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभागाची क्र. सीएसएल-२०१६/प्र.क्र.१९/१३-स, 
दिनांक-६/४/२०१६ व दि.१४/३/२०१७ ची अधिसूचना. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभागाचा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० सन २०१८ चे अधिनियम क्र. १६५/२०१८, दिनांक-१४/१२/२०१८ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अ अ अ चे पोटकलम (२) मधील 
तरतुदींच्या अनुषंगाने सहकार, पणन व PATI विभागाच्या दि.६/४/२०१६ व दि.१४/३/२०१७ रोजीच्या 
अधिसूचनांन्वये शासनाचे भागभांडवल असलेल्या सहकारी संस्थांवर नेमावयाच्या शासन प्रतिनिधींची 
अर्हता व अनुभव निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कलम ७३ अअअ चे पोटकलम (२) चे परंतूकात 
दि.१४/१२/२०१८ रोजी सुधारणा करण्यात आली. सदर सुधारणेनुसार "ज्या सहकारी संस्थांना 
भागभांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान, शासकीय जमीन या स्वरुपात किंवा इतर कोणत्याही स्वरुपात -मग ते 
रोख किंवा वस्तू रुपाने असो, शासनाचे सहाय्य असलेल्या गृह निर्माण संस्था वगळून इतर संस्थेच्या 
बाबतीत" संचालक मंडळामध्ये एक शासकीय अधिकारी जो सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यापेक्षा 
कमी दर्जाचा नसेल SAM AH संचालक म्हणून नियुक्‍त करता येईल आणि एक खाजगी व्यक्‍ती जिला, 
ज्या प्रकारची सहकारी संस्था आहे, अज्ञा सहकारी संस्थांशी संबंधित कार्यपध्दतीविषयी अनुभव असेल , 
तिला शासन नियुक्‍त संचालक म्हणून नेमता येईल, अशी तरतूद केली आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतूदीनुसार श्री. विनतराव भगवानराव पाटील, 
रा.लासूर्णे ता. इंदापूर जि.पुणे हे शैक्षणिक अर्हता व अनुभव ह्या पात्रता पूर्ण करीत असल्याने, त्यांची इंदापूर 
सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., इंदापूर ता.इंदापूर जि. पुणे या संघावर शासन नियुक्‍त अशासकीय 
सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
दूधगंगा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., इंदापूर ता.इंदापूर जि. पुणे संघाच्या संचालक मंडळामध्ये शासन 
नियुक्‍त अशासकीय सदस्य म्हणून श्री. विनतराव भगवानराव पाटील, रा.लासूर्णे ता.इंदापूर जि.पुणे यांची 
नियुक्ती त्यांचेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ व ८८ अन्वये कोणतीही 
कार्यवाही झाली नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०१९/प्र.क्र.९६ /पदुम-१० 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७१२११३७१७४२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ; 


Digitally signed by BALASAHEB K RASKAR 
IN, 


BA a ASA H F B 2.5.4.20=aaa93f4d4e49359ddfdb4a9eb41 76d 16d9032454ac5c700: 
d6e2a7ad0b3115db, postalCode=400 


treet=MANTRALAYA,MUMBAI, 
ialNumber=2cf78d68 33ca63c8a2f2b360ebf1c6ac77c6alad 


K RASKAR ees ne ae 
(बा.कि.रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई-१८ 
६. सहनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), वरळी, मुंबई -१८ 
७. विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), पुणे विभाग, पुणे. 
८. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), पुणे. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, दूधगंगा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., इंदापूर ता.इंदापूर जि. पुणे 
१०. श्री. विनतराव भगवानराव पाटील, रा.लासूर्णे ता. इंदापूर जि.पुणे. 
११. निवडनस्ती (कार्यासन -पदुम-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


